सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील 
स्थापत्य शाखेच्या प्रादेशिक विभाग, मंडळे, विभाग व 
उपविभागांची वार्षिक कार्यभार मानके निश्चित 
करण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.५३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि.०६ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-१००८/सी.आर.४२/प्रशासन-१ 
दि. १० मार्च, २००८ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील केवळ 
उपविभागांची वार्षिक कार्यभार मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. तद्नंतर दहा वर्षांचा कालावधी 
लोटला गेला आहे. सदर कालावधीत रस्ते विकास योजना व राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या माध्यमातून झाळेली 
रस्ते लांबीतील वाढ, HAM, World Bank Project इ. योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे सदरच्या कालावधीत 
स्थापत्य विषयक कामकाज करणा-या प्रादेशिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग व सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग यांच्या कार्यभारात वाढ झाली आहे. 

तसेच प्रतिवर्षी बांधकाम साहित्य, व अन्य बाबतच्या किंमतीत होणारी वाढ, सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या कार्यपालन पध्दतीत करण्यात आलेल्या सुधारणा, संगणकीकरण, गतिमान झालेले क्षेत्रिय 
कामकाज तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती व वेगामुळे कार्यपध्दतीत झालेले तांत्रिक बदल या सर्व 
बाबी विचारात घेता, प्राप्त परिस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग या 
स्तरावरील कार्यभार निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिपत्याखालील स्थापत्य शाखेतील प्रादेशिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग व सार्वजनिक बांधकाम उपविभागांची वार्षिक कार्यभार मानके ठरविण्यासाठी शासन स्तरावर समिती 
गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग या स्तरावरील वार्षिक कार्यभाराची मानके 
निश्चित करण्याकरिता विभागांतर्गत सचिव (रस्ते) यांच्या अध्यक्षतेखाली या शासन निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात येत आहे. 

१) श्री. चं.प्र.जोशी , सचिव (रस्ते) - अध्यक्ष 

२) श्री. अ.अ. सगणे, सचिव (बांधकामे) - सहअध्यक्ष 

3) श्री. उ. प्र. देबडवार, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नागपूर - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.५३/प्रशासन-१ 


४) श्री. स. शं. साळुंखे, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., पुणे - सदस्य 
५) श्री. खं. तु. पाटील, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद- सदस्य 
६) श्री. अ. ए. कुलकर्णी, सहसचिव (सं.नि.) - सदस्य सचिव 


समितीने आपला लेखी अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०६१८०३२८१८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Nisha Manohar Mahajan 
N h M h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=PWD, 
| S 7 a a al O 7 a i postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a9f1 749dec86c69520dc99c8a73d64e830153ee03 1b 
1b93c743e21a94cd3e93, 


Mahajan 1... 000 arr 
(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
३. मा. राज्यमंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. राज्यमंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
५. अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
७. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
९. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१०. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


